जिल्हा क्रीडा अधिकारी,गट-अ 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-संक्रीआ -१०१६/प्र.क्र.१५८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:- २१ मे, २०१८ 


शासन आदेठा:- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील तालुका क्रीडा अधिकारी या पदावर 
रु.९३००-३४८०० (ग्रेड पे रु.४४००/-) या वेतनश्रेणीत कार्यरत असणार्‍या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना, 
शासनाने मान्य केलेल्या सन २०१६-१७ च्या निवडसूचीनुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी या पदावर रु.१५६००- 
३९१०० (ग्रेड पे रु.५४००/-) अशा सुधारित वेतन संरचनेत जेष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खालील अटींच्या 
अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नावव  । मूळ जातीचा | जेष्ठता | अभिप्राय पदोन्नतीने 
सध्याचे कार्यरत प्रवर्ग । सूचीतील पदस्थापनेचे 
ठिकाण क्रमांक ठिकाण 

है श्री आसाराम जाधव ।अ.ज. | १ खुल्या प्रवर्गासाठी अकोला 
ता.मुक्‍ताईनगर, 
जि.जळगाव 

२ श्री राजेश्वर मारावार ।वि.मा.प्र. | १२ खुल्या प्रवर्गासाठी नांदेड 
ता.उदगीर जि.लातूर 

३ श्री प्रदीप शोटीये खुला १७ खुल्या प्रवर्गासाठी वाशीम 
ता.अचळपूर 
जि.अमरावती 

२. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद अधिकारी श्री.आसाराम जाधव यांना सेवा जेष्ठतेत वरिष्ठ असणाऱ्या 


अधिकारी श्रीमती ओमकांता रंगारी (सेवा जेष्ठता क्रमांक ०९) यांची पदोन्नती पुढील आदेश होईपर्यंत 
रोखून ठेवण्यास शासनाची मान्यता मिळाल्याने त्यांच्या नावाचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात आलेला 
नाही. 


३. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आळेळी पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ व दि.१६.०७.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार 
करण्यात आली आहे. 


शासन Ba क्रमांकः संक्रीआ -१०१६/प्र.क्र.१५८/क्रीयुसे-२ 


8. सदर पदोन्नती ही सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकास न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवा 
विषयक प्रकरणांच्या निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती 
आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित 
अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक SYA, HIST व युवक सेवा यांनी शासनास कळवावा. 


६. सदर शासन Tea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५२११७१२४८७१२१ असा आहे .हा शासन 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Deepak Vijay पया, 


st=Maharashtra, 
2,5.4.20=6cd30ed620a4fe0 1 f24cb84cc86e7 0f3b8f6fl fac 


S h e | a [ db2469570c78dabb9acf4ba, cn=Deepak Vijay Shelar 


Date: 2018.05.21 17:16:42 +05'30' 


(दिपक ator) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत). 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५. संबंधित अधिकारी(संचाळनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी:- 


१.मा.मंत्री,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

२.विरोधी पक्ष नेता,विधान सभा/विधान परिषद,विधानभवन,मुंबई 
३. सर्व विधानपरिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य 

४.अपर मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग 

५. प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा 

६. सचिव (सा.वि.स),सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन १६ ब) 

७. संबंधित कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे-१/३) 

८. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


